दिलीप भंडारे काम 


फॉर्मेश्वर 
चिंचाळकर गुरुजी 


इंदूरचे ख्यातनाम चित्रकार विष्णू चिंचाळकर हे गुरुजी या नावानंच 
प्रसिद्ध होते . गुरुजी म्हणजे अवलिया माणूस . सर्वसामान्य माणसाला 
समजेल आणि करता येईल अशाच कलाकृती करण्याकडे त्यांचा कल 
होता. टूथपेस्टची रिकामी ट्यूब , बाटलोची झाकणे, झाडांच्या फांद्या, 
काड्याकुड्या , शेंगांची टरफलं , फळांच्या बिया , केरसुणी अशा असंख्य 
गोष्टींतून त्यांनी आपली चित्रं आणि शिल्पं तयार केली होती . अशा 
टाकाऊ आणि निरुपयोगी वस्तूंमध्ये गुरुजींना निरनिराळे फॉर्म आणि 
आकार सापडत असत . 
गुरुजींना महाराष्ट्रातून फाय फाऊंडेशन पुरस्कार मिळाला आणि मध्य 
प्रदेश सरकारतर्फे सर्वोच्च कलाकारासाठी असलेला शिखर सन्मान ही 
मिळाला. कुमार गंधर्व हे गुरुजींचे जवळचे स्नेही. याखेरीज पु. ल . 
देशपांडे, विजय तेंडुलकर , नारायण सुर्वे, दिलीप चित्रे , डॉ. श्रीराम लाग , 
बाबा आमटे, जॉर्जफर्नाडिस, अर्थतज्ज्ञ राम देशमुख यांच्यासारखे 
मान्यवर गुरुजींच्या कलाकृतींचे चाहते होते. 
गुरुजींचे अनेक वर्षांचे स्नेही दिलीप भंडारे यांनी रेखाटलेलं गुरुजींचं 
व्यक्तिचित्र 


मुबईच्या जहांगीर आर्ट गॅलरीत १९७७ मध्ये एका बुजुर्ग येणाऱ्या प्रेक्षकांमध्ये रोज- रोज आणि परत -परत येणारेही काही 
कलाकाराचे प्रदर्शन भरलेले होते . या प्रदर्शनात नेहमीच्या पारंपरिक प्रेक्षक होते . त्यात एका माणसाने माझे लक्ष वेधून घेतले होते . निळी 
पद्धतीची चित्रे किंवा शिल्पे काही नव्हती ; पण त्या कलाकाराच्या जीन पँट, त्यावर पांढरा स्वच्छ सदरा. त्याला पुढे दोन खिसे , अध्या 
वेगळ्या व स्वतंत्र शैलीच्या चित्र-शिल्पांच्या कलाकृती मात्र यात बाह्या आणि शर्ट आत पँटमध्ये खोचलेला असायचा तर कधी 
होत्या . 

फिक्या रंगाचा टी - शर्ट असायचा. उंची साधारण साडेपाच फुटांपेक्षा 
जहांगीर आर्ट गॅलरीत नेहमीप्रमाणेच विविध प्रकारच्या जास्त, केस व्यवस्थित विंचरलेले व पायात सॉफ्ट शूज . अत्यंत 
कलारसिकांची वर्दळ मात्र चालू होती. हा बुजुर्ग कलाकार इंदूरचा साधे पण आकर्षक असे हे व्यक्तिमत्त्व दिसत होते . ओळीने दोन 
होता आणि त्याला सर्व जण गुरुजी म्हणत होते . माझी अन् दिवस तो या प्रदर्शनाला भेट देत होता. तिसऱ्या दिवशी 
गुरुजींची ओळख असल्याने मीही रोज या आर्ट गॅलरीत सकाळी दहा त्याच्याबरोबर व्हीलचेअरवर एक महिलाही आलेली होती. 
वाजल्यापासून त्यांच्या मदतीला व गप्पा मारायला येऊन बसायचो. व्हीलचेअरवरच्या महिलेला तो प्रत्येक कलाकृतीपाशी घेऊन जात 


साप्ताहिक सकाळ . दिवाळी २००२ . १११ 


N. NZ.NZ 


AL 
- 
NZ 
. 


आणि शांतपणे त्यांचा गुरुजींशी चाललेला 
संवाद मला दिसत होता . माझ्या शेजारी 
बसलेल्या मुंबईच्याच एका मित्राचे लक्ष मी 
तिकडे वेधले आणि त्याला विचारलं , की 
कोण असावीत बरं ही मंडळी? बहुधा ते 
येशूच्या अन् गुरुजींच्या प्रेमात पडलेले 
दिसतात . 
___ माझा मित्र म्हणाला , " अरे व्वा! यांना तू 

ओळखत नाहीस ? अरे हे तर अणुशक्ती 
आयोगाचे सध्याचे अध्यक्ष डॉ . होमी सेठना , 
आणि त्या त्यांच्याबरोबर व्हीलचेअरवर 
असलेल्या मॅडम म्हणजे निली सेठना . 
मुंबईतील सामाजिक कामाची आवड 
असणाऱ्या व त्यात प्रत्यक्षात कृतिशील 
असणाऱ्या म्हणून सारी मुंबई त्यांना 
ओळखते . अत्यंत साधी राहणी अन् 
हसतमुख चेहऱ्याच्या या मॅडमना कोण 

ओळखत नाही? " 
__ माझे लक्ष परत गुरुजी आणि सेठना 
मंडळींकडे वळले. मी माझ्या जागेवरून 
उठून या मंडळींच्या जवळ असलेल्या एका 
कलाकृतीजवळ जाऊन उभा राहिलो . 

होमी सेठना गुरुजींना म्हणाले, " गुरुजी, 

बायबलमध्ये येशूने स्वतःचाच उल्लेख एका 
देवनागरी आणि इंग्रजी लिपीच्या 

ठिकाणी रंगचा तुकडा ( मी एक फाटक्या 
अक्षरांमधून केलेली देखणी चित्रनिर्मिती 

येशूने त्यांना फार प्रभावित केले आहे, हे कापडी चिंधीचा तुकडा ) म्हणून केला आहे. 
माझ्या लक्षात आले होते . 

आजकाल आपल्याला सर्वत्र येशू 
होता . ती दोघेही तेव्हा निस्तब्ध असायचे. आर्ट गॅलरीच्या हॉलमध्ये मध्यावर संगमरवरात पाहायला मिळतो ; पण तुम्हीच 
काही वेळा त्या दोघांचा संवाद व्हायचा अन् प्रेक्षकांना विश्रांती घेण्यासाठी १५ - २० त्याला खरे म्हणजे बरोबर जाणलेत आणि 
मग दोन - तीन मिनिटे ते तेथे थांबून ती खुा ठेवलेल्या होत्या . गुरुजींचे आम्ही फाटक्या कपड्यातूनच त्याचे खरोखरचे 
कलाकृती नीट पाहून मग पुढच्या काही मित्र तिथे बोलत बसलेलो होतो. रोज दर्शन जे आम्हाला घडवलेत त्याला तोड 
कलाकृतीकडे निघत होते . 

प्रदर्शनाला येणाऱ्या या व्यक्तीकडे माझे नाही . आज जर येशू असता , तर त्यानेही 
गुरुजींनी त्यांच्या फाटक्या बनियनपासून साहजिकच लक्ष होते . ही मंडळी येशूकडे आपल्याला नक्कीच दाद दिली असती. 
बनवलेल्या येशू ख्रिस्ता ची एक बघून नंतर इकडेतिकडे शोधक नजरेनेही दोन-तीन क्षण मध्ये शांत गेले... आणि 
कलाकृतीही या प्रदर्शनात होती . ही दोघेही बघत होती . माझ्याशेजारीच गुरुजी बसलेले नग निली सेठना गुरुजींना म्हणाल्या, की 
या कलाकृतीपाशी येऊन थांबली. दोन - तीन होते अन् काही तरी विषयावर बोलणे चालू गुरुजी, तुमच्यात व इतर चित्रकारांमध्ये हाच 
मिनिटे त्यांचे आपापसांत काही तरी बोलणे होते . 

तर मोठा फरक आहे, की ते तगतात आणि 
झाले आणि मग व्हीलचेअर पुढे सरकली. _ गुरुजींना मी सुचवले, की ते कोण आहेत तुम्ही जगता. 

जहांगीर आर्ट गॅलरीत आल्यावर डाव्या ते बघता का जरा! त्यांना बहधा तुमच्याशी गुरुजींनी ही आठवण आपल्या मनात 
बाजूला हॉलमधले हे सारे प्रदर्शन त्यांनी काही तरी बोलायचय , असे मला वाटते ! अगदी मोरपिसासारखी जपून ठेवली होती. 
शांतपणे हिंडून दोन - तीन वेळा पाहिले ; पण गुरुजी लगेच त्या मंडळींजवळ गेले. त्यांची____ अशा या गुरुजींची अन् माझी ओळख 
प्रत्येक वेळी ते या येशूख्रिस्ता पाशी मात्र ओळख करून घेतली. हाच कलाकार येशू पुण्यात पं. कुमार गंधर्वांच्या तुकाराम दर्शन 
थांबत होते . त्याला न्याहाळत, काही तरी निर्माण करणारा आहे, हे या मंडळींना या कार्यक्रमाच्या वेळी १९७६ मध्ये झाली. 
चर्चा करून मग ते पुढे आजूबाजूच्या समजल्यावर त्यांना आनंद झाला . 

१९७६ च्या दिवाळीच्या सुटीमध्ये 
कलाकृतींकडे जात असत; पण परत या लांबवर खुर्चीवर बसून मी त्यांचे राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी लहान मुलांचे सृजन 
येशूपाशी येऊन थांबत असत. एकंदरीत या हावभाव पाहत होतो. त्यांना झालेला आनंद उपक्रम असलेला एक बालमहोत्सव 


DEANIN 


3०प्या 


११२ - साप्ताहिक सकाळ दिवाळी २००२ 


होते. 


इंदूरमध्ये घेण्याचे आंतरभारती संस्थेतर्फे - संस्थेच्या प्राचार्यपदासाठी त्यांची नेमणूक लोकांशी माझा संबंध येत राहील आणि मग 
निश्चित झाले होते. 

झाली . हे नेमणुकीचे पत्र गुरुजींना त्यांना आवडेल किंवा ते सांगतील त्या 
- महोत्सवाची कल्पना पालकांना , मिळाल्यावर गुरुजींनी संस्थेकडे रजेचा अर्ज पद्धतीनेच मला त्यांचे काम करून द्यावे 
शाळेतील शिक्षकांना व विविध उपक्रमांच्या दिला अन् रजेवर गेले. काही दिवसांनी , लागेल अन् त्यामुळे मला माझ्यातल्या 
विषय मार्गदर्शकांना समजावून सांगणे , त्यांची रजा संपायच्या आतच त्यांनी कलाकाराचे आणि कलेचे स्वातंत्र्य मात्र 
त्यांच्याशी चर्चा करणे, त्यांचे शंका निरसन संस्थेकडे आपला राजीनामाही धाडून त्यात गमवावे लागेल. " 
करणे अशा प्रकारचे माझ्या कामाचे स्वरूप दिला . " 

___ " दुसरे असे पाहा, की महाविद्यालयीन 

“ का बरं? असं काय झालं , की गुरुजींनी व्यवस्थापनासाठी जी मानसिकता म्हणजे 
श्री . मुकुंद कुलकर्णी हे तेव्हा इंदूरमधील एकदम राजीनामा धाडून द्यावा ? " न राहवून स्वभावातील कठोरता आणि शिस्त लागते , 
सामाजिक कार्य करणारे प्रसिद्ध व लोकप्रिय मी विचारलं . 

ती काही माझ्या नाही . तो माझा पिंडही नाही . 
व्यक्तिमत्त्व होते . ते विचारसरणी व __ _ " आम्हालादेखील असंच आश्चर्य वाटलं मी आहे असा आपला सरळ- साधा . 
संस्कारांनी मूळचे संघ परिवारातले; पण नंतर गुरुजींची ही बातमी ऐकली तेव्हा; पण मग कलाशिक्षक . बरं , या सगळ्या मनःस्तापाची 
मात्र ते कम्युनिस्ट पक्षाचे काम करत होते . नंतर एकदा गुरुजी भेटले तेव्हा मीच त्यांना सुरवात कोठून सुरू होते तर ती मी हे कला 
अभ्यास मंडळ ही संस्था तेव्हा ते त्याबद्दल विचारलं . " माहिती सांगणारा महाविद्यालयाचे प्राचार्यपद 
चालवीत होते . काँग्रेससह सर्वच राजकीय बोलत होता . 

स्वीकारल्यापासून . 
पक्षांतील तरुण - तरुणी व मोठे त्यांच्याबरोबर गुरुजी म्हणाले , " अरे यार , असं बघ , मी माझ्या रजेच्या काळात रोजच हे 
काम करत असत. बालमहोत्सवाची कल्पना कला महाविद्यालयाची रजा घेतल्यानंतर त्या विचारचक्र माझ्या डोक्यात फिरत होते ; पण 
या लोकांना मी थोडक्यात समजावून सुटीत विचार करू लागलो, की आता जर मग एक दिवस मात्र माझ्या मनात विचार 
सांगितल्यानंतर सर्वच जण उत्साहाने काम मी प्राचार्यपदाचा स्वीकार केला तर माझ्या आला, की अरे बाबा, हा असा मनःस्ताप 
करायला तयार आहेत , हे माझ्या लगेचच आयुष्यात काय - काय होईल ? " 

करणारे हे प्राचार्यपद आपल्याला हवेच 
लक्षात आले. इकडे चिंचाळकर गुरुजींना मी “ एक तर प्राचार्यपद स्वीकारल्यामुळे कशाला बरं ? आणि मग मात्र माझा त्यातून 
इंदूरमध्ये आल्याचा 

माझा पगार जरी शेवटी राजीनाम्याचा निर्णय पक्का झाला व 
निरोप मुकुंद कुलकर्णीने 

वाढणार असला, तरी त्यामुळे माझे मन शांतही झालं . 
धाडलेला होता . अगदी वेगवेगळ्या दोन भिन्न 

एकूणच कला प्राचार्यपदाचा राजीनामा मी लगेचच लिहन 
जमलेल्या प्रवृत्तीच्या व प्रकृतीच्या 

महाविद्यालयाच्या महाविद्यालयात धाडून दिला. " 
स्वयंसेवकापैकी एक वस्तू एकत्र आणूनदेखील 

व्यवस्थापनाची वाढती " अर्थात , माझा हा निर्णय घेण्याअगोदर 
त्यांनी आपल्या काही 
जण मला सांगत होता , कलाकृती निर्माण केल्या 

जबाबदारीही माझ्यावर मी राहुलजी बारपुते आणि कुमारजींसारख्या 
की गुरुजींना तुम्ही आहेत . गुरुजींच्या घरातले 

येणार . बरं , माझा पगार माझ्याजवळच्या इतर 
आल्याचा निरोप गेलेला फर्निचर म्हणजे गुरुजींच्या 

आणि प्रतिष्ठा या मित्रमंडळींबरोबरदेखील चर्चा केली होती . 
आहे. ते त्यांची कामे सृजनात्मकतेचा एक आदर्श 

प्राचार्यपदामुळे वाढली , मनात असे घुसमटत बसण्यापेक्षा हा 
उरकून थोड्याच वेळात आविष्कारच होता. 

की मग त्या 

धाडसी निर्णय घ्यायला या मित्रमंडळींनी 
इकडे येतीलच. आमचे 

प्रतिष्ठेप्रमाणे मला मला पाठिंबाही दिला. एकंदरीतच अशा 
इथले हे गुरुजी म्हणजे फारच ग्रेट माणूस राहावेही लागणार. म्हणजे माझ्या परिस्थितीत राहण्यासाठी जे काही पैसे 
आहेत बरं का ! 

राहणीमानाचा, जीवनमानाचा खर्चदेखील लागतील तर त्याची काही तरी व्यवस्था 
न ग्रेट आहेत? म्हणजे काय आहेत बुवा ? वाढणारच की . घरात विद्यार्थ्यांची, आपण करू, असं ते म्हणाले आणि 
मी विचारले . 

लोकांची ये - जाही सुरू होणार . घरातले त्याप्रमाणे मला या लोकांनी सहकार्यही 
तो म्हणाला, "त्याचं असं आहे, कुटुंबाचे, मुलांचे खर्चही वाढणार . म्हणजे 
इंदूरमध्ये एक मोठे कला महाविद्यालय आहे. मग मला व माझ्या घरच्यांना या वाढत्या " जेव्हा का मी एकदाचा आमच्या 
हे गुरुजी तेथे फाईन आर्टचे प्राध्यापक म्हणून खर्चाची हळूहळू सवयच होणार. बरं पण संस्थेकडे राजीनामा धाडून दिला तेव्हा कुठे 
नोकरीला लागले . त्यांच्या कामाचा मग हे वाढत्या खर्चाचे पैसे मी कोठून माझ्या मनावरचे दडपण कमी झाले. " गुरुजी 
वेगळेपणा, त्यांना मिळणारी बक्षिसं आणि आणणार आहे? आणि मग अशा वेळी मला म्हणाले . 
त्यांचा सर्वांशी मिळूनमिसळून वागण्याचा ज्यांची संगतदेखील नको असते अशा अभ्यास मंडळातला हा सहकारी मला 
स्वभाव असल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये व माणसांची पोट्रेटची कामे पैशासाठी गुरुजींच्या ग्रेट पणाची माहिती देत होता . 
प्राध्यापकांमध्ये ते लोकप्रिय झाले. पुढे काही स्वीकारावी लागतील. ज्या लोकांना 1 मी इंदुरात आल्याचेचिंचाळकर गुरुजींना 
वर्षांनंतर त्यांची लोकप्रियता ओळखून व कलेमधलं काहीही कळत नाही आणि ज्यांना समजल्यावर ते लगेचच मुकुंद कुलकर्णीच्या 
त्यांचे पेंटिंगमधले कर्तृत्व पाहून त्याच कलाकारांबद्दलही काही स्वारस्य नाही अशा घरी मला भेटायला आले . माझी एक -दीड 


११४ - साप्ताहिक सकाळ - दिवाळी २००२ 


महिना राहण्याची सोय कुठे करायची, याची 
चर्चा मुकुंद कुलकर्णी त्यांच्या सहकारी 
मित्रांशी करत होते. न 

" अरे यार , याला दिलीपला इकडेतिकडे 
कशाला उतरवताय? तो आपला माझ्याच 
घरी राहील . म्हणजे आम्हाला खूप गप्पाही 
मारता येतील. कायरे दिलीप चालेल ना ? " 
गुरुजींनी मला विचारले. 

" ते तुझं प्लॅनिंग -बिनिंग काय असेल ते 
तू आपलं करत जा. मी आणि आमची टीम 
व तू असे आपण सर्व जण मिळून पडेल ते 
काम करू. धमाल करू यार. मजा 
आयेगा. " 

गुरुजी उत्साहानं बोलत होते. गुरुजींच्या 
या निमंत्रणामुळे मला आनंद तर झालाच; 
पण इंदूरच्या बालमहोत्सवाच्या यशाबद्दल 
खात्री आणि आत्मविश्वासदेखील आला. 
त्या वेळेस चिंचाळकर गुरुजी हे जेलरोडला 
स्नेहलता गंजमध्ये , भंडारी दवाखान्यामागे 
पंत वैद्य यांच्या घरात पहिल्या मजल्यावर 
राहत होते . 


जिन्यातून चढून वर गेल्यावर डाव्या चालवायचे प्लायवूड निरनिराळ्या आकारात 
बाजूला त्यांच्या घराच्या हॉलचे प्रवेशद्वार कापायचे फ्रेटवर्कचे मशिन होते . काम 
होते . हॉल ऐसपैस मोठा म्हणजे साधारण , करताना वस्तू पकडून ठेवण्यासाठी 
२५ फूट बाय १५ फूट असा होता. वेगवेगळ्या प्रकारचे लोखंडी व्हॉईस होते . 
हॉलमध्ये गुरुजींच्या काही कलाकृती मांडून निरनिराळ्या आकाराच्या व पोताच्या 
ठेवलेल्या होत्या . 

( टेक्श्चरच्या ) घासकामासाठी फाईल्स 
त्यांच्या या बाहेरच्या हॉलला आडवा ( कानस ) होत्या , ड्रील मशिन होते , पोगर , 
चिकटूनच एक दुसरा तेवढाच हॉल होता. छिन्नी , हातोडा, स्क्रूड्रायव्हर , स्पॅनर्स अशी 
बाहेरच्या हॉलच्या मानाने तो कमी उजेडाचा कित्येक प्रकारची हत्यारे त्यांनी जमवली 
होता . या हॉलमध्ये गुरुजींची जुनी ऑईल होती आणि अत्यंत सहजपणे ही हत्यारे ते 
पेंटिंग्ज , इझल , डाँकी, पेंटिंग लावायच्या हाताळत होते. 
फ्रेम्स आणि नाट्यभारती संस्थेचे काही सर्वसामान्य माणसाला समजेल आणि 
सामान, नाटकाच्या विंगांच्या फ्रेम्स, पडदे त्याला सहज साध्या पद्धतीने काही 
असे सामान ठेवलेले होते . बाहेरील कलानिर्मिती करता यावी यासाठी गुरुजी 
दिवाणखान्याच्या हॉलला जोडून एक नेहमीच प्रयत्नशील होते . टाकाऊ आणि 
लहानशी गच्चीही होती. गुरुजींना स्वतःहून निरुपयोगी वस्तूंचा उपयोग करूनसुद्धा चित्र 
सगळी कामे करायचा हव्यास असल्याने व किंवा शिल्पनिर्मिती करता येते, हे ते 
कोणत्याही कामात शक्यतो आपल्याला आपल्या कामातून दाखवून देत असत. 
परावलंबी राहावे लागू नये म्हणून गुरुजींनी गरुजींची वैशिष्ट्ये 
घरीच छोटेसे एक वर्कशॉप तयार केलेले । 

सर्वसामान्य माणसाला अनावश्यक 
होते . त्याच्या त्या छोट्याशा गच्चीत पायानो वाटणाऱ्या टाकार वस्त आणि निरर्थक 


नयल साप्ताहिक सकाळ - दिवाळी २००२ . ११५ 


जयजिशाजाशा 


E 


म्हणजे गुरुजींच्या सृजनात्मकतेचा त्यांचे हातांनी काम मात्र चाललेले असायचे. 
एक आदर्श आविष्कारच होता. नई पिठाच्या गिरणीत इलेक्ट्रिक मोटरपासून 
दुनिया या हिंदी दैनिकासाठी गुरुजी दळणाऱ्या मशिनच्या चाकापर्यंत एक पट्टा 
काम करत होते . वर्तमानपत्राचा लावलेला असतो . त्याला नवार म्हणतात . 
न्यूजप्रिंट कागद ज्या पुळ्यांच्या अशाच प्रकारच्या पातळ पट्ट्याची कापडी 
रिळांवर गुंडाळला जातो, ती कागद नवार खांद्यावरच्या शबनम पिशवीलाही 
संपलेली गोल सिलिंडर आकाराची लावलेली आढळते. अशा प्रकारचे 
निकामी रिळे गुरुजींनी घरी आणलेली निरनिराळ्या लांबीचे, रूंदीचे आणि 
होती. त्यांचे दोन -दोनचेकिंवा तीन - वेगवेगळ्या रंगांच्या नवारीचे तुकडे 
तीन , चार - चारचे युनिट तारांनी एकत्र गुरुजींच्या घरी होते . या नवारीला गुरुजींनी 
बांधून बनवले होते . या युनिटच्या फावल्या वेळात गुंडाळून कोपऱ्यात अशा 
जोडीच्या आधारावर त्यावर फळी पद्धतीनेभिंतीला टेकवून उभे केले होते , की 
ठेवून गुरुजींनी दिवाण बनवलेला लांबून पाहणाऱ्याला डोक्यावर पदर घेतलेली 
होता. तर कधी ड्रॉइंग बोर्ड त्यावर ती एक स्थूल बाई उभी असल्याचा भास 
ठेवून टीपॉय केलेले होते . अशाच प्र होईल . 
प्रकारे घरातील सोफा, शेल्फ आणि गुरुजींच्या घरातील हॉलमधील भिंतींना 
इतर फर्निचर बनवलेले होते . वरून छप्पराच्या बाजूने ओल आलेली 
झाडाच्या बुंध्याचे खोड वखारीतून होती. या ओलीमुळे भिंतींवरील रंगांचे पापुद्रे 
आणून त्याचा उपयोग या हॉलमध्ये पण वेड्यावाकड्या आकारांमध्ये पडलेले 
स्टुलासारखा होत होता. या होते . त्यामुळे आतील पहिल्या रंगाचा थरही 

फर्निचरच्या फळ्यांवर साध्या काही ठिकाणी प्रगट होत होता. गुरुजींनी 
स्लीपर आणि टूथपेस्टची ट्यूब यांतून सतरंज्यांच्या , गोधडीच्या आणि चादरीच्या ओल आणि पापुद्रांवरच कधी उभी, तर 
साकारलेली मोनालिसा 

घड्या अंथरून त्यावर मऊ गादी केलेली कोठे आडवी लाकडीफ्रेम लावली , की 
असायची. 

त्यामध्ये सर्वसामान्य माणसाला लगेच 

रात्री झोपताना लावायच्या मच्छरदाण्या लँडस्केप दिसायला लागायचे. 
वाटणाऱ्या गोष्टी हेच साहित्य 

गुंडाळून ठेवायची गुरुजींची अशी खास एक गुरुजींच्या घरामधल्या या हॉलच्या नि 
कलानिर्मितीसाठी गुरुजी वापरत असत. पद्धत होती . काठीला बांधलेल्या जमिनीला ना टाईल्स होत्या ना फरशा. साधी 
टूथपेस्टची रिकामी ट्यूब , सोडावॉटर मच्छरदाण्या गुंडाळून ठेवून ते त्या कोपऱ्यात लाल कोब्याची जमीन केलेली होती. 
बाटलीची झाकणे (बिल्ले ), आईस्क्रीमचे उभ्या करून ठेवत असत . पण गंमत अशी, जमिनीच्या प्लास्टरला बऱ्याच ठिकाणी भेगा 
लाकडी चमचे, पॉलिथिनच्या प्लॅस्टिक की लांबून कोणी त्याकडे पाहिल्यास ते . तर पडलेल्या होत्याच ; पण काही 
पिशव्या , झाडांच्या फांद्या, काड्या - कुड्या, एखादेशिल्प ( स्कलचर) असल्यासारखे ठिकाणांवर चक्क जमिनीच्या खपल्या निघून 

आंब्याच्या कोयी, शेंगाची टरफलं , झाडांचे दिसत असे . एखाद्या दिवशी त्याकडे खाचखळगे आणि खड्डे पडलेले होते .. 
कापलेले बुधे, झाडांच्या साली , फळांच्या पाहताना डोक्यावर चादर घेतलेला गरीब " अरे यार, याचीही एक गंमत आहे बरं ण 
बिया , पापुद्रे निघालेले प्लायवूडचे तुकडे, _ भिकारी दिसत असे. तर दुसऱ्याच दिवशी का ! " गुरुजी म्हणाले. " बघ आता " 
खराब झालेल्या तारांची जाळी, गुंडाळण्याचा त्या भिकाऱ्याच्या जागेवर बांधकामावर गुरुजींनी एका रबरी रोलरला ऑईल पेंट 
दोरा, कापडाची नवार , सिगारेट पाकिटातील असलेली मजूर बाई तयार होत असे. हे सर्व लावला व त्या भेगांवरून तो रोल फिरवला. 
चांदी , मोकळ्या काड्यापेट्या, गेलेले विजेचे करताना गुरुजींचा फार हट्ट तर मुळीच रोलरवरील रंग इतस्ततः, वेडावाकडा 
दिवे ( बल्ब ), चष्म्याचे घर , धुणं वाळत 

नसायचा; पण जमिनीच्या भेगांवर व खड्ड्यांवर पसरला. 
घालण्याचे चिमटे, तुटलेल्या हवाई चपला , 

सहज गप्पा त्यावर एक स्वच्छ पांढरा कागद गरुजींनी 
कुल्फीचा कोन , केरसुणी, मोडके फर्निचर 

मारता मारता अंथरला व या पांढ- या कागदावर दोन - तीन 
यांसारख्या कित्येक वस्तूंमधून त्यांनी त्यांची 

वर्तमानपत्रे गुरुजींनी दाब देण्यासाठी अंथरली 
कलानिर्मिती केली होती . 

नवारीच्या 

व त्यावरून स्वच्छ रबरी सिलेंडरचा रोलर 
अगदी वेगवेगळ्या दोन भिन्न प्रवृत्तीच्या 

तुकड्यांपासून 

फिरवला आणि ते संपल्यावर जमिनीवर 

बनलेली 
व प्रकृतीच्या वस्तू एकत्र आणूनदेखील 

डोक्यावर पदर अंथरलेला पांढरा मोठा कागद अलगदपणे 
त्यांनी आपल्या काही कलाकृतीनिर्माण 

घेतलेली जमिनीपासून सोडवून घेतला, जमिनीवर 
केल्या आहेत. गुरुजींच्या घरातले फर्निचर 

स्थूल बाई पसरलेल्या रंगाने पांढऱ्या कागदावर आता 


११६ . साप्ताहिक सकाळ . दिवाळी २००२ 


विविध आकार घेतलेले होते . हा कागद इतना समय भी है । ये सब तुम्हारे ही कामकी होती. समोरून येणारे सायकलस्वार , 
वाळल्यानंतर गुरुजींनी त्याला एक फ्रेम चिजे है । " 

स्कूटरवाले त्यांच्या डाव्या बाजूने वाहने 
लावून दाखविली. त्या विविध रंगी 

गुरुजींचेस्नेहलतागंजमधील घर म्हणजे चालविण्यापेक्षा बरेच जण त्यांच्या उजव्या 
आकारातून गुरुजींचे एक लँडस्केप तयार 
झालेले होते . त्यात लहान - मोठे डोंगर होते , होते त्यामले बाहेरगावाहन इंदरला येणाऱ्या गाडीसमोर येत असत . हे सर्व पाहन मी 
आकाशाचे भरकटलेले रंग होते, ढग होते , कलाप्रेमींना गुरुजींच्या घरी चक्कर मारून 

थक्कच झालेलो होतो. आपल्या मुंबई 
झाडं होती , झुडपे होती , मेंढ्यांचा कळपसुद्धा गुरुजींनी काय काय नवीन गोष्टी केलेल्या : 

पुण्याच्या रहदारीपेक्षाही हा वेगळाच अनुभव 
होता. गुरुजींच्या घरात अशा वेगवेगळ्या आहेत , हे पाहण्याची उत्सुकता असायची. . 

मला तेव्हा होता . न राहून मी गुरुजींना 
जि कलाकृती तयार करून ठेवलेल्या होत्या . 

व या रसिकांमध्ये खप प्रकारची विविधता विचारले , की काय हो गुरुजी, या पद्धतीने 
को उदा . १ ) चष्म्याचे घर ( डबी ) आणि 

असायची. बडोद्याचे आर्किटेक्ट व मराठी 

__ जर नेहमीच तुमच्याकडे वाहतूक नियम न 
कागदाला लावायचा चिमटा या दोघांना 

साहित्यातील लेखक ( कै .) माधव आचवल पाळता लोक वाहन चालवत असतील तर 
एकत्र आणून त्यांनी नंदीबैल साकार केलेला हे तर गरुजींचेमित्रच ; पण मराठी स्टेज व 

मग वाहन चालवणारे गोंधळत असतील ? 
आढळतो. हिंदी सिनेमातील मान्यवर अभिनेते डॉ. 

अपघातही होत असतील ? 
श्रीराम लागू आणि भारताचे माजी 

• " तू म्हणतोस तसं काही होत नाही ! " 
संरक्षणमंत्री. जॉर्ज फर्नाडिस हेदेखील गुरुजी म्हणाले . 
गुरुजींचे काम पाहून प्रभावित झाले होते . 

" अहो, कसं शक्य आहे? " मी . 
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, 

विचारलं . 
मुंबई या संस्थेमध्ये पूर्वी काम करणारे 

2 " त्याचं असं आहे यार, नदीच्या 
शास्त्रज्ञ व सध्या दिल्लीच्या भारत जनग्यान पाण्यामध्ये किती तरी लहान- मोठे मासे 
२ ) जुन्या 

विज्ञान जथ्था या संस्थेचे सचिव अनिल एकाच वेळी उलटसुलट दिशेने आणि वेगाने 
झालेल्या तारेच्या सद्गोपाल, दिल्लीच्या एनसीइआरटी 

फिरत असतात ते तू पाहिलेस ना ? मग ? 
जाळीपासून 

संस्थेसाठी सोप्या साध्या वैज्ञानिक प्रयोगांवर त्यांची कधी टक्कर होते का ? नाही ना ? 
माणसाच्या चेहऱ्याचे आधारित मुलांसाठी पुस्तके तयार करणारे 

मग ? इथे इंदूरमध्येही तसेच आहे. सगळे 
शिल्प त्यांनी तयार अरविंद गुप्ता, अहमदाबादच्यानॅशनल 

एकमेकांना समजून -उमजून आपापले वाहन 
केले आहे. 

इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन संस्थेतील प्रा . चालवत असतात , " गुरुजी म्हणाले . 
३ ) कपडे सुदर्शन खन्ना , हिंदी भाषेतील प्रसिद्ध कवी 

मोपेडवरच्या आमच्या प्रवासात गुरुजी 
अडकविण्यासाठी असलेला पण मोडलेला आणि सध्या नागपूर येथील राष्ट्रीय हिंदी 

मला काय काय ती नवीन नवीन माहिती देत 
हँगर , कागद कापण्याची सुरी , प्लॅस्टिक विद्यापीठाचे कुलगुरू अशोक वाजपेयी ही . 

असत. " बरं का रे दिलीप , या जेल रोडला 
कुलपाची किल्ली, 

सर्व मंडळी इंदरात आल्यावर गुरुजींच्या घरी आम्ही राहायला येण्याच्या अगोदर 
चित्रकारीचा ब्रश या हजेरी लावत असत . 

नंदलालपुरा म्हणून इंदूरचा एक भाग आहे 
साहित्यामधून 

तिथे आम्ही राहत होतो. या जागेतदेखील 
गुरुजींनी महात्मा 

मोठा मजा असायचा यार . तिथं आमच्या 
गांधींचेचित्र साकार मल्हार आश्रम बालमहोत्सवाच्या वेळी आर्टिस्ट मित्रमंडळींचा एक ग्रुप जमला 
केले होते. . गुरुजींकडे एक मोपेड होती. त्या मोपेडवर गेला. चंदू नाफडे, वसंत चिंचवडकर , पांडू 
- ४) हवाई मला बसवून गुरुजी बाल आनंद 

पारनेरकर, वणकर वगैरे निरनिराळ्या 
चपलेच्या ( स्लीपर ) महोत्सवाच्या मैदानावर घेऊन जात असत . पद्धतीच्या शैलीमध्ये आपापल्या चित्रकलेचं 
खराब बंदांना काढून टाकून त्या मोकळ्या इथं होणाऱ्या मीटिंगना गुरुजींचे शिष्य व काम करणारी ही मंडळी होती. पेंटिंगच्या 
भोकात रिकाम्या टूथपेस्ट ट्यूबचा उपयोग मित्रही जमत असत . गुरुजींच्या मोपेडवर मी चित्रांच्या विषयांवर , कांपोजिशनवर , 
करून गुरुजींनी आपली स्वतःची वेगळीच मागच्या बाजूला पाय आखडून बसलेला रंगसंगतीवर आमच्या चर्चा व्हायच्या . 
मोनालिसा साकार केली होती. गुरुजींच्या___ असायचो. इंदूरच्या मोठ्या रस्त्याने वा प्रत्येकाचेटेंपरामेंट व काम करण्याची पद्धती 
या कलाकृतीतून आजूबाजूच्या स्थानिक गल्ली -बोळातून गुरुजी सहजपणे मोपेड ही जरी वेगळी असली, तरी सर्वांचा एकोपा 
शेजाऱ्यांनी प्रेरणा घ्यायच्याऐवजी गुरुजींच्या चालवीत असत . इंदूरमध्ये रस्त्यावर मात्र होता . ही मंडळी योगायोगाने दर 
घरी तुटक्या चपला लोक आणून टाकू . वाहतूक शिस्त अस्तित्वात आहे की नाही , शुक्रवारी माझ्याकडे जमू लागली आणि 
लागले आणि वर गुरुजींना ते सांगत असत , याची शंका यावी अशी तेव्हाची परिस्थिती यातूनच या ग्रुपलाच आम्ही फ्रायडे ग्रुप 
" अरे यार गुरुजी, इसका कुछ बनाओ यार . होती . आपल्या वाहनामागून येणारी वाहने । असे नाव दिले . या ग्रुपच्या कलावंतांना पुढे 
हमको कुछ नही जमता और ना हमारे पास खुशाल डाव्या बाजूने ओव्हरटेक करीत राष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या प्रदर्शनात 


साप्ताहिक सकाळ . दिवाळी २००२ . ११७ 


चांगलीच मान्यताही मिळाली. बरं का ! " कमीत कमी खर्चात व 

साध्या व सोप्या 
" याच काळात मी नई दुनिया या साध्या स्वस्त सामानात | गुरुजींच्या घरातील 

आकारांतली चित्रे 
इंदूरमधल्या दैनिकासाठी चित्र काढून द्यायचे मी माझे नेपथ्य तयार हॉलमधील भिंतीना वरून निवडून प्लायवूडवर 
काम करायचो. आतासारखे हे वर्तमानपत्र करीत असे. माझ्या 

छप्पराच्या बाजूने ओल 

त्याचे कटआऊट 
तेव्हा मोठे झालेले नव्हते . तेव्हा त्यांच्याकडे मदतीला मग माझी 

आलेली होती. या ओलीमुळे 

करायचे ठरले होते . 
लहान- लहान मशिन होती . अक्षरजुळणी मित्रमंडळीही 

भिंतीवरील रंगांचे पापुद्रे पण 

चित्रांची भरपूर पुस्तके 
तेव्हा हातानेच करावी लागायची. चित्रांसाठी असायची. PHO 

वेड्यावाकड्या आकारांमध्ये 

अतुल लागू यांच्या 
सध्या जस्ताचेब्लॉक करतात ; पण हे ISIT नाट्यभारतीची नाटके 

पडलेले होते. त्यामुळे 
आतील पहिल्या रंगाचा थरही । 

प्रगती पुस्तकालय या 
तंत्रज्ञान तेव्हा इंदुरात फारसे प्रगत झालेले घेऊन तेव्हा आम्ही 

काही ठिकाणी प्रगट होत 

दुकानात होती. त्यांनी ती 
नव्हते. " PSE गावोगाव फिरत असून होता. गुरुजीनी ओल आणि 

पाहून , घेऊन जायला ली 
याँ " त्या वेळी लाभचंद छजलानी हे या 

पापुद्यांवरच कधी उभी, तर 

सांगितले होते . एक 
दैनिकाचे मालक होते. फारच उमदा आणि निमित्ताने त्यांच्या 

कोठे आडवी लाकडी फ्रेम दिवस सकाळी पुस्तके 
- मोठ्या मनाचा हा माणस होता आणि आपले टीमबरोबर फिरत असे , लावली, की त्यामध्ये दाखविण्याच्या निमित्ताने 
राहलजी बारपुते हे तेव्हाही नई दुनिया चे गुरुजी सांगत होते. या सर्वसामान्य माणसाला लगेच 

न्य माणसाला लगेच | गुरुजींनी मला त्यांच्या .. 
संपादकच होते . या दोघांचाही माझ्या 22 " एकदा दिल्लीच्या | लँडस्केप दिसायला 

मोपेडवरून जेल 
कामावर विश्वास होता आणि त्यामळे मी नाट्यप्रयोगाला फार लागायच. . 

रोडवरच्या प्रगती 
चित्रांसाठी जे काही प्रयोग करीत असे , गंमत झाली यार ! " 

पुस्तकालयात नेले; पण 
त्याला त्यांची मान्यता असायची आणि या "दिल्लीच्या लालकटोरा गार्डनच्या भव्य पुस्तकाचे दुकान अजून उघडलेलेच नव्हते. 
लोकांमुळेच तर मला चित्रकलेत नवनवीन 

रंगमंचावर नाट्यभारतीचे रेश्मी गाठे हे. . " चल यार , तुला अजून एक ठिकाण 
प्रयोग करता आले. चित्र करण्यासाठी मी 19 नाटक होते. " कोलकत्याचेकिंवा चेन्नईचे दाखवून ठेवतो. बालमहोत्सवासाठी किंवा 
तेव्हा लिनोनियमच्या मॅटिंग्जचे तुकडे या लोक त्यांच्या नाटकाचा ग्रुप घेऊन आलेले तुला स्वतःलाही जे काही कलासाहित्य 
वापरायचो. त्यावर चित्र काढायचो. आणि 

होते . त्यांचे सेटिंगचे सर्व सामान भरून ट्रक लागेल ते तू या ठिकाणाहून घेत चल, ” 
मोची ( चांभार ) वापरतो तशा प्रकारच्या 

आलेला होता. त्यांच्या नेपथ्यकाराने मला गुरुजी म्हणाले . जागाणा 
कटरने छोटासा तिरका छेद घेऊन ते चित्र विचारले, " अरे भाई , आपका नेपथ्य का गुरुजींच्या मोपेडवरून मग परत आमचा 
कोरून घ्यायचो. मग त्याला जाड लाकडी ट्रक कहाँ है ? " 

प्रवास सुरू झाला. जेल रोडवरच मेंडवेल 
फळीवर खिळ्यांनी ठोकून पुढे छापायला 

ा मी त्याला म्हणालो , " अरे यार, हमारे नावाच्या दुकानासमोर गुरुजींनी गाडी 
द्यायचो. या प्रकाराला त्या वेळेस आम्ही 

नेपथ्य का सामान हमने ट्रक मे नही बल्की थांबवली. मेंडवेलच्या मालकांची आणि 
लाईनोकट ड्रॉईंग म्हणत असू . काही वेळा ट्रक में लाया है. " 

माझी ओळख त्यांनी करून दिली अन 
मी प्लायवूडचे पापद्रे काढून त्यांनाच सरळ या उत्तराने तर तो बिचारा चक्रावूनच त्यांना सांगितलं , “ हा आमच्या पुण्याचा कि 
खिळे ठोकून चित्र बनवायचो किंवा काही गेला. दिल्लीचा तो नाट्यप्रयोग पाहणारे चित्रकार मित्र आहे. इंदुरात जो । 
वेळा प्लायवडवर धारदार अणकचीदार सांगतात , की गुरुजींनी नाटकातील जुह बालमहोत्सव होणार आहे त्यासाठी हा ज 
टोकाच्या दाभणाने किंवा बर्फ फोडायच्या 

बीचचा बंगला तेव्हा अशा काही ताकदीने ना माझ्याकडे आलेला आहे. हा कधीही 
टोचाने कोरून कोरून चित्र बनवायचो. याला उभा केला होता, की भारत सरकारचे तेव्हाचे दुकानात आला तर त्याला जे साहित्य 
त्या काळात आम्ही वूडकट ड्रॉईंग नाट्य विभागाचेप्रमुख कर्नल गुप्ते यांनी पाहिजे असेल ते देत चला आणि माझ्या 
म्हणायचो. " 

आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी टाळ्यांचा नावावर मांडून ठेवा. " 

कडकडाट करून त्याला प्रचंड दाद दिली. दुकान मालकाने माझ्याकडे पाहन 
नेपथ्यातले प्रयोग गरी जी 

प्रेक्षकांमध्ये तेव्हाचे केंद्रीय मंत्री डॉ . हसतमुखाने गुरुजींना होकार तर दिलाच पण 
आमच्या घरी हळूहळू निरनिराळ्या केसकरही होते . त्या सेटबद्दल गुरुजींचेमित्र वर ते म्हणाले , " गुरुजी, अहो खूप 
कलाकार मित्रांची वर्दळ सुरू झाली होती पु . ल . तर म्हणाले , " गुरुजींनी तर या दिवसांनी तुम्ही आज आमच्या दुकानात 
आणि गंमत म्हणजे याच काळात आमच्या निमित्ताने रंगमंचावरच्या नेपथ्यशैलीला एक आला आहात . आता तुम्ही आणि तुमचे 
बाबा डिकेंच्या नाट्यभारती या संस्थेचे __ __ नवीन दृष्टीच दिलेली आहे. " 

पाहणे चहा घेऊनच जा, " असे म्हणून ही 
कामही नेटाने सुरू झाले होते . मग काय _ _ १९७६ च्या इंदूर बालमहोत्सवाच्या त्यांनी चहा मागवला. 
विचारता ? त्यानिमित्ताने राहलजी बारपुते व निमित्ताने महिना- दीड महिना मी गुरुजींच्या का चहा पिऊन आम्ही मोपेडवरून घरी - 
नाट्यभारतीच्या इतर कलावंतांचीही उठबस घरीच राहत होतो . बालमहोत्सवात मुलांच्या यायला निघालो. " बरं कारे यार , तुला 
माझ्याकडे वाढली. नाट्यभारतीच्या नाटकांचे दृष्टीने रंगीत आणि चित्रमय वातावरणनिर्मिती लागणारे काहीही सामान बेलाशक तू या 
नेपथ्याचे काम माझ्याकडेच असायचे. करावयाची होती . निरनिराळ्या प्राण्यांच्या दुकानातून घेत चल. तो माझ्या नावावर - 


११८ साप्ताहिक सकाळ . दिवाळी २००२ 


मा 


मांडून ठेवेल , " गुरुजी मला म्हणाले . 

" अहो गुरुजी असं कसं चालेल मला? 
मी आपले काय ते रोख पैसे देत जाईन , " मी 
जा म्हणालो. काम 
जलि " तो तुझ्याकडून पैसे घेणारच नाही. " 
जारी " त्याचं काय आहे यार , इतके वर्षे मी 
माझे सर्व कला साहित्य यांच्याच दुकानातून 
घेत आलेलो आहे. आजतागायत यांनी 
कधीही पैशाबाबत माझ्याकडे विचारणा केली 
नाही की कधी लकडाही लावला नाही. मला 
सवड होईल तेव्हा मीच मध्ये कधी तरी 
एकदम सगळे पैसे त्याला देऊन येतो , " 
गुरुजी म्हणाले . 

गुरुजींचा सरळसोट स्वभाव व मृदुभाषा 
या त्यांच्या गुणवत्तेमुळे ते जनसामान्यात 
प्रिय होते . त्या मेंडवेल दुकानाचा मालक तर 
नंतर एकदा मला म्हणाला , " अहो , तुमच्या 
गुरुजींसारखा माणूस आमच्या इंदुरात राहतो 

गुरुजी, नई दुनिया चे संपादक राहुल बारपुते गुरुजींचेकिंवा त्यांच्या दिलीपचे घराबाहेर 
हा आम्हा इंदूरकरांचा सन्मानच आहे आणि . 

आणि कुमार गंधर्व 

हिंडणे फिरणे भरपूर होते, पण घरात सतत 
असा माणूस विश्वासाने आमच्याकडून माल 

होणाऱ्या माणसांच्या वर्दळीमुळे व त्यांच्या 
घेतो ही आमच्या दुकानची प्रतिष्ठा आहे. " 

खाण्या -पिण्याकडे माईंनाच लक्ष द्यावे लागत 
आकार गुरुजींकडे येऊन त्यांना दाखवत 
___ गुरुजींनी मात्र अशा लोकांचा कधीही असत आणि गुरुजीदेखील त्यांना बढिया 

असल्यामुळे माई घरातच जास्त असत . 
गैरफायदा घेतला नाही . म्हणून शाबासकी देऊन प्रोत्साहन देत 

त्यांचा बाहेरच्या जगात वावर एकूणच कमी 
गुरुजींच्या घरी येणाऱ्या जाणाऱ्या 

होता. गुरुजींच्या मनात मात्र ही बोचणीही 
असत . 
माणसांची वर्दळ बरीच असायची. गुरुजींची 

होती. ते म्हणायचे, " बाहेर यार , आमची ना 
पेंटिग्ज किंवा इतर कलाकृती बघण्यात 

आपली सगळी गंमतजमत चालते . . 
लोकांना आपल्या वेळेचे भान राहत नसे . गुरुजीकडे काम बघायला येणाऱ्या 

निरनिराळा प्रदेश पाहणं होतं पण माई मात्र 
गुरुजीदेखील येणाऱ्या प्रत्येकाला तितक्याच लोकांना काही काळ, वेळाचं भान नसायचं 

बिचारी घरातच एकटीच अडकून राहते . " 
तन्मयतेने माहिती देत - 

आणि मग गरुजी . . . मनाच्या होणाऱ्या या घुसमटीला मग । 
असत . कुमारजींनी जसे 

मध्येच स्वयंपाकघरात गुरुजींनी एक मार्ग शोधून काढला. फक्त 
गुरुजींच्या घरी तेव्हा संगीतातल्या सारेगम या 

जाऊन माईंना पोहे. माईंनाच बरोबर घेऊन त्यांनी दक्षिण भारत 
त्यांचे कुटुंबीय म्हणजे मूलभूत स्वरांमधूनच 

चहा करायला सांगत दर्शनाची एक ट्रीप आयोजित केली. दक्षिण 
माई ( गुरुजींची रागांची नव्या पद्धतीने 

असत. रोजची घरातील भारतातून उत्तरेत येताना त्या दोघांचा पुण्यात 
मांडणी करून नवीन 
बायको), दिलीप 

कामे बाजूला सारून 

२ दिवसांचा मुक्कामही झाला होता . माई पण 
शैलीचे संगीत तयार केले 
( मुलगा), ताराबाई 

स्वयंपाक अर्धवट या ट्रीपमध्ये मोठ्या खुषीत व मनमोकळ्या जा 
तसेच गुरुजींनी अ , आ , ई 
( मुलगी ) व ताराबाईंच्या 

झालेल्या दिसल्या. फक्त गुरुजीबरोबर एवढा 
या मूलभूत देवनागरी 

सोडून माई ही कामे 
२ लहान मुली पियुषा व 

मोठा प्रवास त्यांनी पहिल्यांदाच केलेला 

करत होत्या . सर्वांना 
लिपीच्या अक्षरांमधून 
मनीषा या घरात असत. चित्रनिर्मिती करून 

खाऊ -पिऊ घालत होता . 
घरात लहान मुले दाखवली. दोघेही 

गुरुजींचा मुलगा दिलीप हा इंदूरमधले नया 
असल्याने हसणे एकमेकांचे गुण हेरून माईंच्या हातचा 

त्याचेकॉलेजचे शिक्षण पूर्ण करून पुढे 
खिदळणे आणि खोड्या आपापल्या कला 

फोडणीचा भात किंवा दिल्लीला गेला. दिल्लीत त्याने एम. एस्सी. 
काढणेही भरपूर माध्यमातून आपापला कला फोडणी दिलेला 

अॅग्रिकल्चरमध्ये करून स्कॉलरशिप 
चालायचे. त्या दोन्ही आविष्कार देत राहिले . हे पोळीचा कुसकरा 

मिळवली अन पीएच. डी . साठी तो 
लहान नातीदेखील दोघेही एकमेकांना आपल्या म्हणजे तर त्यांची 

ऑस्ट्रेलियाला गेला. 
निरनिराळ्या वस्तूंमध्ये कलेची प्रेरणा मानायचे. 

स्पेशलिटीच होती . 

1 ऑस्ट्रेलियात गेल्यावर तिथल्या कॉलेज 
त्यांना दिसेल ते चित्र 

शिक्षणात त्याने थोडे फार दिवस घालवले ; 

पण त्याचे मन काही त्या कॉलेजात रमेना. 
१२० . साप्ताहिक सकाळ - दिवाळी २००२ 


कॉलेजात जी मित्रमंडळी त्याने जोडली होती पत्ररूपातले अनुभव छापायला घेऊन त्याची बरेवाईट अनुभव मिळवलेस . अत्यंत कमी 
त्यातील ४ - ५ जण एकत्र एका घरात राहत एक लेखमालाच तयार केली. दिलीपचे नई खर्चात काटकसरीने राहून , कष्टाने व पायी 
होते. दिलीप त्यांच्याबरोबर मग राह लागला. दुनिया मधले ते लेख तेव्हा फार गाजले . साना फिरून ऑस्ट्रेलिया पाहिलास , मी खूष आहे . 
त्या मित्रापैकी प्रत्येकाचे आवडीचे विषय तिकडे ऑस्ट्रेलियात कॉलेजखेरीज इतरच अरे यार , खरे शिक्षण म्हणजे हेच तर आहे. 
वेगवेगळे होते . कुणी सतत टीव्हीसमोर अॅक्टिव्हिटीजमध्ये दिलीप जास्त रमत बाकी कॉलेजात किंवा विद्यापीठात जाऊन 
बसून असायचा, तर कुणी वाचनात दंग , असल्याने कॉलेजने त्याच्या शिक्षणासंबंधी काय कुणीही शिकतं. " गुरुजींच्या या 
कुणी किचनमध्ये वेगवेगळे पदार्थ करण्यात त्यालाविचारणा केली. स्कॉलरशिप बंद क उद्गाराने दिलीपला दिलासा मिळाला. 
प्रवीण, तर कुण इकडे तिकडे भटकण्यात होण्याची भीती पण निर्माण झाली ; पण मग न कमारजींची स्केचेस 
आपले जीवन सार्थक मानत होता. दिलीप या दिलीपने त्याच कॉलेजमध्ये प्रिंटींग I 

बालमहोत्सवानंतर अधूनमधून माझे 
मित्रांबरोबर चांगलाच रमला. या मित्रांच्या संदर्भातील एक शिक्षणक्रम निवडून आपले 

इंदूरला जाणे येणे सुरू झाले . असाच एकदा 
गुणांची पारख त्याला होत होती आणि शिक्षण बंद पडू दिले नाही . 

मी इंदूरला गेलो असताना गुरुजींनी मला 
म्हणूनच त्यांच्या गुणदोषासकट त्याने त्यांना ऑस्ट्रेलियातून दिलीप भारतात परतला. 

विचारलं , की अरे यार , मध्यंतरी मी 
स्वीकारले होते . होईल तेवढा ऑस्ट्रेलिया । एखादा बाप त्याच्या मुलावर काय रे शिक्षण 

कुमारजींची स्केचेस केली ती तू पाहिलीस 
कधी पायी तर कधी हिचकायकिंग करत सोडून तिकडे काय भलतेच उद्योग करत । 

की नाही ? " नाही बुवा माझ्या पाहण्यात 
दिलीपने पाहून घेतला. तिथे जमलेल्या बसला होतास रे, असे म्हणून त्याच्यावर 

काही ती आलेली नाहीत " मी म्हणाले. “ मग 
भारतीयांचे, परदेशी व स्थानिक ऑस्ट्रेलियन वसकन ओरडलाही असता ; पण गुरुजी ना 

थांब तुला मी ती दाखवतोच, " असे म्हणून 
मित्रांचे बरे - वाईट अनुभव पण अनुभवले. असला बाप नव्हते . 

गुरुजींनी त्यांच्या टेबलावर असलेल्या 
ऑस्ट्रेलियात त्याला येत असलेल्या का दिलीपने ऑस्ट्रेलियात जे काही पाहिलं , 

पुस्तकाच्या गळ्यामधून गुलाबी रंगाच्या 
अनुभवांचे वर्णन तो पत्ररूपाने इंदूरला घरी जे काही मिळवलं त्यावर ते भलतेच खूष 

हँडमेड पेपरचे कव्हर असलेले एक पुस्तक 
कळवत होता. इकडे इंदूरला संपादक राहुल होते . तू एकटा स्वतःच्या पायावर उभा 

बाहेर काढले . भोपाळच्या भारत भवन या 
बारपुते यांनी नई दुनिया मध्ये त्याचे हे राहायला शिकलास . माणसांचे, मित्रांचे । 

कला आणि सांस्कृतिक केंद्रातर्फे प्रकाशित 


साप्ताहिक सकाळ . दिवाळी २००२ . १२१ 


होणारं ते एक नियतकालिक होतं . पूर्वग्रह 
किंवा पूर्वरंग असंच काहीसं त्याचं नाव 
होतं . हिंदीतले प्रसिद्ध कवी श्री. अशोक 
वाजपेयी हे भारत भवनच्या अशा 
उपक्रमांमागचे संचालक असायचे. भारत 
भवनशी संबंधित असलेल्या व्यक्ती 
आपापल्या कलेसंबंधी किंवा सांस्कृतिक 
विचार यात मांडत असत. या पुस्तकात 
गुरुजींनी कुमार गंधर्वांची केलेली स्केचेस 
छापलेली होती. गुरुजींनी ती मला दाखवली. 
__ गुरुजींनी केलेली ती स्केचेस पाहिल्यावर 
मी थक्कच झालो. “ फारच अप्रतिम . वा , 
क्या बात है गुरुजी " मी म्हणालो . . 

कमीत कमी रेषांमध्ये गुरुजींनी कुमारजी 
दर्शन घडवले होते . स्केचेस काळ्या 
शाईच्या पेनने केलेली होती . रेषांना इतकी 
अप्रतिम लय होती की “ वा , क्या बात है 
असे पाहणारा कोणीही म्हणेल. या लयबद्ध 
रेषा आकाराची सूचकता देऊन पुढे 
काढायच्या सोडून दिलेल्या होत्या . 

कुमारजींच्या चेहऱ्यावर कुठेही नाक , 
कान , डोळे असा तपशील भरलेला नव्हता 
आणि तरीही कुमारजींच्या चेहऱ्याचेकिंवा 

aa 
डोळे बंद केल्याचे एक्स्प्रेशन त्यात होते 

गुरुजी मनापासून कुमारजींच्या गाण्यात 
किती तादात्म्य पावले आहेत, ते या 
स्केचेसमधून दिसत होते . कुमारजी गाताना 
मध्येच जसा पॉज घ्यायचे; पण त्या वेळी 
सुरावट किंवा गाणे कुठेही तुटलेले नसायचे, कमीत कमी रेशमगाजीसीकसारजी दर्शन 
हीच त्यांची गुणवत्ता गुरुजींच्या 
स्केचेसमधूनदेखील सहजपणे आलेली होती . वसंता आचरेकर तुला माहिती आहेच . त्याने आपलं गाणं सुरू केलेलं होतं . 
कुमारजींचे गाणे नेहमी ज्यांनी ऐकले आहे . एकदा त्याच्या गावाला म्हणजे कोकणात एम . आर. आचरेकर हे तर पेन्सिल 
त्यांनी ही स्केचेस पाहिली , की त्यांच्या ल आचऱ्याला कुमारजीचे गाणे ठरवले. आम्हा ड्रॉईंग्ज आणि स्केचेसमधले दादा माणूस 
कानातही लगेचच कुमारजींचे सूर ऐकू येऊ सर्व मित्रमंडळींना तेथे निमंत्रण होते . इंदूरहन म्हणून प्रसिद्धच होते . त्यांनी वेळोवेळी 
लागतात आणि कुमारजींसमोर बसूनच मी, राहलजी बारपुते , चंदू नाफडे, सोलापूरचा आपली जागा बदलत त्याच स्केचिंगचं काम 
आपण त्यांचे गाणेच ऐकत आहोत या राम पुजारी, पुण्याचे कुमारजींचे मित्र शरदचंद्र सुरू केले. मी , राहुलजी, चंदुभय्या व इतर 
अनुभवापर्यंत ही स्केचेस आपल्याला घेऊन चिरमुले , पु. ल ., प्रसिद्ध चित्रकार एम. आर. ५ - ७ जणांचा आमचा ग्रुप कुमारजींचं गाणं 
जातात आणि चक्क गाणंच ऐकवतात. आचरेकर , याखेरीज कुमारजींचे काही शिष्य ऐकण्यात मग्न झाला होता . एवढ्यात 
फारच समर्थपणे आणि तितक्याच सहजपणे अशी बरीच मंडळी तिथं जमली होती . वसंता " गुरुजी ते एम. आर . आचरेकर बघा कशी 
केलेली ही स्केचेस आहेत. मामलाल आचरेकरने त्यांच्या घरातला गुरं बांधायचा स्केचेस करत आहेत , तुम्ही पण कराना 

"पण काय हो गुरुजी ही स्केचेस तुम्ही गोठा साफ करून शेणाने सारवून ठेवला होता स्केचेस , " मला शेजाऱ्यांनी सुचवलं . 
केव्हा केलीत ? आणि कुठे केलीत ? " मी आणि त्यावर सतरंज्या टाकून सर्वांसाठी _ " खरं म्हणजे आचरेकरांसारखा मोठा 
विचारले . . 

बैठक तयार केली होती . आम्ही सर्व शिला सिनिअर माणूस तेथे असताना स्केचेस 
" अरे यार, काय सांगू. तो पण एक मित्रमंडळी त्यावर बैठक जमवून बसलो करायला माझी काही तबियत होत नव्हती 
मजेदार किस्साच आहे. " 

होतो . " पान जमवा यार गुरुजी ! " राहलजींनी आणि एवढ्या गर्दीत आपण आपले स्केचेस 
" कुमारजींना तबल्याची साथ करणारा मला सुचवलं . मी पान देईपर्यंत कुमारजींनी करत बसायचे यार , व इतर लोकांचे लक्ष 


१२२ . साप्ताहिक सकाळ - दिवाळी २००२ 


आपल्याकडे वेधून घ्यायचेहेही मला न अजून थोडा अवकाश होता. तंबोरे आणि त्यांच्या आवडीचे व अभ्यासाचे विषय 
जमणारं होतं आणि ते माझं नेचरही नाही , " लोकांची चुळबूळ चालू होती. एवढ्यात आहेत . गुरुजींना घेऊन मी त्यांच्या 
गुरुजी सांगत होते . 

पी .एल. चे लक्ष माझ्याकडे गेलं . “ काय हो दवाखान्यात गेलो. गुरुजी आल्या आल्या 
पण परत एक दोघांनी मला " गुरुजी गुरुजी ? मगाचपासून २- ४ वेळेस माझं लक्ष डॉ. जोशींनी गुरुजींच्या पायाला हात लावला 
तुम्हीपण स्केचेस करा ना 

तुमच्याकडे गेलं पण तुमचं आपलं खाली व वाकून नमस्कार केला. अनपेक्षितपणे 
आचरेकरांसारखी " असं माझ्यामागे सारखे मान घालून काही तरी चाललंय . काय झालेल्या या नमस्काराने गुरुजी एकदम 
टुमणेच लावले . 

चाललंय ? " पी. एल .ने मला विचारले. भांबावून गेले. " अरे यार , काही गरज नाही 
" माझ्याबरोबर पेन्सिल वगैरे काहीच " काही नाही हो , उगाचच आपला काही अशा वाकून नमस्काराची मला फार 
सामान मी आणलेलं नव्हतं. खांद्यावरच्या तरी चाळा " मी म्हणालो. एवढ्यात अवघडल्यासारखं होतं तेव्हा ते राहू दे " 
पिशवीत पान -तंबाखूचा डबा व इतर काही माझ्याजवळ बसलेल्या कोणी तरी माझ्या - गुरुजी म्हणाले. “ अहो पण माझ्या पिढीने 

ज्यांच्या पायाला हात लावून नमस्कार 
करावा अशी किती माणसं आता शिल्लक 
राहिली आहेत ? आणि त्यातच तुम्ही केलेली 
कुमारजींची स्केचेस पाहिल्यापासून मी तर 
चक्क तुमच्या प्रेमातच पडलो आहे. " डॉ . 
जोशींनी नम्रतेने सांगितले . “ अरे पण 
कुमारजींच्या त्या स्केचेसमध्ये माझा काय 
मोठेपणा आहे? जे त्यांच्याकडून आम्ही 
शिकलो किंवा घेतले तेच स्केचेसच्या 
निमित्ताने दाखवले . बस ! एवढंच ! " 
___ " खरं म्हणजे गंगेत उभे राहून गंगेतलंच 
पाणी घेऊन आपण गंगेलाच अर्ध्य देत 
नाही का ? तिचंच पाणी आपण तिलाच 
अर्पण करतो ना ? मग ? तसाच हा प्रकार 

आहे. माझं त्यात क्रेडिट घेण्यासारखं 
चित्रकार एम . एफ . हुसेन गुरुजींच्या घरी 

काहीही नाही. आम्हाला कुमारजींनीच जी 
गेले होते. 

स्केचेसचे कागद पी. एल. पर्यंत पोचवलेसुद्धा. दृष्टी दिली तीच आम्ही स्केचेसच्या रूपाने 

" वा! क्या बात है गुरुजी! बहोत ! तुम्ही तर त्यांना ( कुमारजींना ) व्यक्त करून 
वस्तू होत्या . मी पिशवीत हात घालून काही कमालच केली यार ! कुमारजींना अगदी दाखविली . गुरुजी म्हणाले . 
पाठकोरे कागद व पेन बाहेर काढले. " बरोबर पकडलंय तुम्ही ! " पी. एल. म्हणाले डॉ . प्रकाश साठे हे पुण्यात 
___ पेन मी कागदावर टेकवले आणि एक झालं ! पी. एल. भोवती लगेच बघू बघू __ _ _ मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत . त्यांना भेटायला 
बिंदू घेतला आणि कुमारजींची तान संपली, म्हणून गर्दी सुरू झाली. 

गुरुजींना जायचे होते . डॉ. प्रकाश साठेंची 
की तो एक बिंदू पकडायचो आणि मग " पण बरं कारे दिलीप , खरं सांगतो तुला समक्ष भेटून मी वेळ घेतली. " उद्या सकाळी 
डोळ्यासमोर कुमारजींची पोज असायचीच . यार, पी. एल. ने एकदा त्या स्केचेसला ९ . ३० किंवा १० वाजेपर्यंत गुरुजींना घेऊन 
या दोन बिंदूंमध्ये त्यांची पोज पकडायचो. मान्यतेची पावती दिल्यानंतर मात्र माझा जीव माझ्या घरी ये, " डॉ. साठेंनी मला सांगितलं . 
बस्स ! अशा प्रकारे ही स्केचेस पोजेस तयार भांड्यात पडला. बरं वाटलं . " गुरुजी दुसऱ्या दिवशी मी गुरुजींना रिक्षात घेऊन 
झाली आणि शिवाय कुमारजींच्या संगतीत म्हणाले . 

स्वारगेटला त्यांच्या सोसायटीपाशी थांबलो. 
आम्ही इतके वर्षे आहोत , की त्यामुळे कुमारजींची ही मी केलेली स्केचेस फारच पत्ता शोधण्यासाठी आम्ही माणूस शोधत 
कुमारजींचा चेहरा , हेड, कपाळ हे अगदी लोकप्रिय झाल्याचे मला फार नंतर लक्षात होतो . इतक्यात समोरून डॉ . मोहन आगाशे 
माझ्या डोक्यात फिट्ट बसलेले असल्याने ते आले. मात्र यार । 

आले. मला पाहिल्यावर " काय रे दिलप्या 
स्केचेसच्या पोजेस करताना बरोबर यायचे" का गुरुजी मधून मधून पुण्याला तर यायचेच. आज इकडे कुठे आलास ? " त्यांनी 
गुरुजी म्हणाले. कुणालाही लक्षात येणार दिने गुरुजींनी कुमारजींची केलेली स्केचेस पाहन विचारलं . गुरुजींकडे बोट दाखवून " हे इंदूरचे 
नाही याप्रकारे माझे आपले काम चालले त्यांचे जे कोणी बरेच लोक फॅन्स झाले होते . चित्रकार चिंचाळकर गुरुजी, " मी ओळख 
होते ; पण कान मात्र कुमारजींच्या त्यात पुण्यातील प्रथितयश डॉ . शशिकांत करून दिली. मोहनने नेहमीचा चेष्टेचा मूड 
गाण्याकडेच होते. कुमारजींची दोन एक गाणी जोशी ( डेन्टिस्ट ) हे एक आहेत . कविता , बाजूला सारून त्यांना नमस्कार केला. " अरे 
म्हणून झाली आणि पुढचेगाणे सुरू व्हायला गाणे, तत्त्वज्ञान , चित्रकला असे बरच वा ! फार दिवस तुमच्याबद्दल मी ऐकून 


१२४ - साप्ताहिक सकाळ . दिवाळी २००२ 


आहे. तुम्हाला भेटायला मी फार उत्सुकही 

काय विशेष केलं ? समुद्रानेच तयार केलेले 
होतोच. भाई ( पी. एल .) मध्यंतरी 

मोती मी परत त्यालाच अर्पण केले. त्यात 
तुमच्याबद्दल सांगत होते , " मोहन म्हणाला . 

आपला कसला आलाय मोठेपणा. " 
मी आम्ही शोधत असलेल्या पत्त्याबद्दल 

गुरुजींच्या स्केचेसच्या संदर्भात कुमारजी 
त्याला सांगितलं आणि त्याच्या 

मागे एकदा म्हणाले होते , की अरे यार , 
मार्गदर्शनाखालीच आम्ही डॉ . साठेंच्या घरी 

गुरुजींच्या स्केचेसमधील त्यांची रेषा पाहिली 
पोचलो. पोहे - चहापाणी गप्पा झाल्या . 

म्हणजे मला तर ती वझेबुवांचीच आठवण 
गप्पांमध्ये त्यांचे प्रामुख्याने कुमारजी व 

करून देते . ( प्रसिद्ध गायक रामकृष्णबुवा 
सोलापूरचे राम पुजारी हे विषय होते . 

वझे) वझेबुवांची तान म्हणजे जशी धारदार 
डॉक्टरांकडून निघण्याची वेळ झाली. डॉ . 

सुरीने कापड फाडत न्यावे ना, तशी 
साठेंनी त्यांच्या घरात गुरुजींनी कुमारजींच्या 

असायची. गुरुजींच्या रेषेत देखील मला तेच 
केलेल्या स्केचेसची एक फ्रेम भिंतीवर 

सामर्थ्य जाणवते. " 
लावलेली दाखवली. " अरे वा ! तुमच्याकडे 

गुरुजींच्या स्केचेसमध्ये जसे मला 
ही स्केचेस अजूनही ठेवलेली आहेत ? " 

___ गुरुजीनी केलेले स्वतःचे स्केच कुमारजींच्या संगीतातील विचार व संस्कार 
गुरुजी म्हणाले . डॉ. साठ्यांनी या चित्रांची 

यांचे नाते जुळलेले आढळते त्याचप्रमाणे 
एक उत्तम झेरॉक्स कॉपी गुरुजींना भेट नव्हती, " गुरुजी म्हणाले. 

कुमारजींच्या संगीत संकल्पनेतदेखील 
म्हणून दिली. अनपेक्षितपणे मिळालेल्या या नंतर एकदा डॉ. साठेशी गप्पा मारताना चित्रकलेसंबंधी विचार असायचा. कुमारजी 
भेटीने गुरुजींना आनंद तर झालाच पण मी त्यांना सांगितले , की तेव्हा तुम्ही गुरुजींना म्हणायचे, की तंबोरा शांतपणे ऐकणे 
कमाल केली यार , तुम्ही डॉक्टर ! अहो , ती स्केचेस दिल्यामुळं गुरुजी फारच खूष आवश्यक आहे. तंबोऱ्यानेनिर्माण केलेल्या 
माझ्याकडे कुणी आलं तर त्यांना झाले होते. डॉ . साठेंची प्रतिक्रिया त्यांच्याच कॅनव्हासवरच गाणारा रागचित्र काढत 
दाखवायलासुद्धा ही स्केचेस माझ्याकडे शब्दांत सांगायची झाल्यास " अरे त्यात मी असतो . कुमारजींच्या देवासच्या घरी गुरुजी 


साप्ताहिक सकाळ . दिवाळी २००२ . १२५ 


पाण्याचा 


व राहुलजी नेहमीच काहीना काही तरी तर्कशास्त्र असायचे. गाण्यात निरनिराळ्या 
निमित्ताने जात येत असत .. 

ठिकाणी ते करत असलेल्या उच्चारांचेकिंवा कार्यक्रम ठरवला. कुमारजींबरोबर गुरुजीपण 
असेच एकदा हे दोघे देवासला गेले टोनचे तर्कसंगत समर्थन त्यांच्याकडे तयार कोल्हापूरला आले होते . कोल्हापूरजवळील 
असताना गप्पागोष्टी करता करता या असायचे. कुमारजींच्या या सर्व चांगल्या पन्हाळगडावरचा प्रोग्रॅम ठरला. आधी 
मंडळींची गाण्याची बैठक जमली. गाता गाता गुणवत्ताच खरे म्हणजे मला शिकवत कुमारजींचे गाणे झाले. या दरम्यान 
कुमारजींच्या गाण्यात नेहमीपेक्षा जरा वेगळ्या असतात आणि त्या प्रेरणांमधूनच मी माझे कुमारजींनी गुरुजी या आपल्या मित्राची 
पद्धतीने आविष्कार सुरू झाला. 

काम करत असतो . " गुरुजी सांगत होते . ओळख सर्वांना करून दिली आणि त्यांच्या 
गाणे चालू असतानाच मध्येच कुमारजींनी काय गंमत आहे बघा. म्हणजे इकडे कला आविष्काराबद्दलही सांगितले . 
गुरुजींना आणि राहलजींना विचारले , " काय गुरुजी कुमारजींना प्रेरणा मानायचे व " आमच्या या गुरुजींची खासियत म्हणजे या 
हो , समजतय ना ? काय चाललंय ते ? मी त्यांच्याकडून मला बरंच काही शिकायला गुरुजींना कशातही फॉर्स ( म्हणजे विशिष्ट 
काय गातोय ते ? " 

मिळाले, असे सांगायचे तर तिकडे कुमारजी आकार ) दिसत असतात . " 
गुरुजींनी आपलं चाचपडत अंदाज घेत म्हणायचे, " गुरुजी म्हणजे मोठा गझब का कुमारजींनी एवढे सांगितले आणि मग 
सांगितलं . “ हे तुम्ही बहुधा भूप म्हणत आदमी है यार . " 

लगेच जमलेल्या मित्रमंडळींनी गुरुजींच्या 
असावेसे वाटते; पण वेगळाच काही तरी “ गुरुजींशी मैत्री होण्याअगोदरपासूनच प्रात्यक्षिकासाठी कोऱ्या कागदांचा गठ्ठा , 
वाटतोय . नेहमीसारखा वाटत नाही. " झाड , पानं हे मी पण पाहत होतो की ; पण चारकोल , ड्रॉईंग बोर्ड, पीनस वगैरे सामान 

कुमारजी हसत हसत म्हणाले, “ याला निसर्गाकडे पाहण्याची दृष्टी मात्र मला उपलब्ध करून दिले आणि मग गुरुजींची 
चैतीभूप म्हणतात . गुरुजी तुमच्या चित्रामध्ये गुरुजींमुळेच मिळाली . " 

पन्हाळगडावर ही दुसरी मैफल सुरू झाली . 
जसे समोरून किंवा एका बाजूने ___ " भीम बेटका, वेरुळ , अजंठा , कोऱ्या कागदावर त्यांनी अ, आ , इ, ई 
( प्रोफाईलने) व्यक्तिचित्र ( पोट्रेट ) दक्षिणेतील मंदिरे हे सर्व मी गुरुजींबरोबर अशी निरनिराळी अक्षरं मोठ्या आकारात 
काढण्याची पद्धत असते ना ? तसाच प्रकार पाहताना ही दृष्टी मलामिळाली . 

काढली. तेथे जमलेल्या कोणालाही गुरुजींनी 
आहे हा ! " 

वेरुळचेकैलास लेणे मी पाहायला गेलो । हे काय गौडबंगाल चालवले आहे ते 
अहो, राग म्हणजे ही जिवंत माणसेच आणि मी परत आलोच नाही . तिथंच समजेना . गुरुजींनी सर्वांना ही अक्षरे 
आहेत . ती पुढून , समोरून दिसतात तशी राहिलो . एक लेण पाहिलं चकित झालो. उलटसुलट फिरवून दाखवली आणि 
बाजूने मागून दिसत नाहीत . वेगळी दिसतात. दुसरे पहिले सरेण्डर . तिसरे बघितले हरवून विचारलं , की या अक्षरांमध्ये तुम्हाला काही 
पण ती तीच असतात . 

गेलो. चौथे पाहिले तर माझी शक्तीच गेली. . चित्र दिसतंय का ? पाहा बरं , कारण प्रत्येक 
" एखाद्या रागाच्या स्वरूपाची ओळख डोळ्यात सारे भरले , पण मावेना. अक्षर म्हणजे एक चित्रंच असतं . सर्व जण 
आपल्याला समोरून पोट्रेट बघणाऱ्यांसाठी त्याच्या अगोदर मला फक्त कान होता चिडीचूप झाले. अन मग गुरुजींनी अ मधील 
असते . चैती भूप हे भूप रागाचे प्रोफाईल आणि त्यातून मी सूर समजत होतो ; पण पिंपळाचेपान किंवा गणपती स्वरूप 

नंतर गुरुजींमुळे मला दृष्टीही मिळाली. दाखवले तर कधी अ मध्येच भजन करीत 
कुमारजी अन गुरुजी जरी एकमेकांचे पिंपळपान व अलिगढी कुलूप म्हणजे साक्षात बसलेला माणूस दाखवला. म मध्ये 
घनिष्ट मित्र असले तरीही कुमारजींना गुरुजी गणेशाची रूपे आहेत , ही गोष्ट माझ्या लक्षात मांजराच्या आकाराचं अंगीभूत आहे हे 
आपल्या कामाची प्रेरणा मानायचे. " अरे कधीही आलेलीच नव्हती आणि चहाची गुरुजींनी दाखवेपर्यंत कोणाच्या लक्षातही 
यार , कुमारजीकडून खरं म्हणजे खूप काही किटली म्हणजे तर प्रत्यक्ष मुकुटधारी आले नाही . 
शिकण्यासारखं आहे. निसर्गातील बदलणारे गणेशच हेही दर्शन मला गुरुजींमुळेच होऊ आणि मग याच प्रकारे गुरुजींनी 
ऋतुचक्र असो किंवा आदिवासींची लोकगीतं शकले , " असं कुमारजी सांगत असत . देवनागरीतील इतर अक्षरांमधली चित्रे 
असोत यांचा आपला अभ्यास चालूच 

कुमारजींच्या गाण्याचे कार्यक्रम दाखवली. देवनागरी अक्षरांनंतर इंग्रजी 
असायचा. लोकगीतं गात जाणाऱ्यांचे उच्चार महाराष्ट्रात तर नेहमीच होत असायचे. अक्षरांची फरमाईश सुरू झाली . इंग्रजी ए 
पॉज त्यांच्याबरोबर लक्षात असायचे आणि राहलजी आणि गुरुजी हे दोघेही मित्र अक्षरातील उंट गुरुजींनी दाखवल्यावर 
मग त्यातूनच तर त्यांनी त्यांचे गीत हेमंत , त्यांच्याबरोबर गाण्याच्या निमित्ताने कुमारजींचे हे मित्रमंडळ थक्कच झाले . 
गीत वर्षाण, मालवाकी लोकधनेसारखे महाराष्ट्रात यायला उत्सुकही असत . राहुलजी कुमारजींनी जसे संगीतातल्या सारेगम या 
कार्यक्रम तयार केला. 

हे वृत्तपत्राचे संपादक असल्याने या मूलभूत स्वरांमधूनच रागांची नव्या पद्धतीने 
लोकगीतातल्या स्वरबिजांतून त्यांनी नोकरीमुळे त्यांना कुमारजीबरोबर फिरायला मांडणी करून नवीन शैलीचे संगीत तयार 
सहेली तोडी , मधू सूरजा, संजारी, मालवती, जमेलच असे नसायचे; पण गुरुजी मात्र संधी केले तसेच गुरुजींनी अ, आ , ई या मूलभूत 
मधवा यासारख्या धून उगम रागांचे वृक्ष मिळेल त्याप्रमाणे कुमारजींबरोबर महाराष्ट्रात देवनागरी लिपीच्या अक्षरांमधून चित्रनिर्मिती 
फुलवले , असे पु. ल.देखील सांगतात . हे येत असत . 

करून दाखवली. दोघेही एकमेकांचे गुण 
कार्यक्रम सादर करताना त्यांचे स्वतःचे असे एकदा कुमारजींच्या कोल्हापूरच्या हेरून आपापल्या कला माध्यमातून 


आहे. " 


१२६ - साप्ताहिक सकाळ - दिवाळी २००२ 


आपापला कला आविष्कार देत राहिले . हे 
दोघेही एकमेकांना आपल्या कलेचे प्रेरणा 
मानायचे. 

गुरुजींचा अक्षरांचा खेळ संपल्यावर 
त्यांनी झाडांच्या फांद्या, पाने जमवून त्यात 

आहे त्या परिस्थितीतच त्यातील जिराफ 
किंवा ऐटीत चाललेला वाघ ही दाखवला. 

अत्यंत अचानकपणे समोर आलेली ही 
मैफल गुरुजींनी हसत खेळत जिंकली होती 
आणि श्री. गोखले, श्री. बेरी, ( कै .) शिंदे 
( प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ) 
सारखे आर्किटेक्ट्स व तात्या खानोलकर 
(निवृत्त कार्यकारी अभियंता, सा. बां . 
खाते ) अशी कोल्हापुरातील कलावंत व 
रसिक मित्रमंडळी जमवली. मग ही मंडळी 
कधी इंदूरला गुरुजींच्या घरी जाऊन किंवा 
गुरुजी पुण्यात आले आहेत असे 
समजल्यावर थेट पुण्यात येऊन प्रेमाने 
भेटत राहिली. 
आनदवनात . . . 
गुरुजी कुमार गंधर्वांना जसे आपल्या 


कलेची प्रेरणा मानायचे तसेच ते बाबा महारोग्यांना ज्यांनी औषध उपचार केले 
आमटे यांनाही आपले कलेचे प्रेरणास्थान त्यांना योग्य आहे ते उद्योगधंदे शिकवून 
मानायचे. 

स्वतःच्या पायावर उभे राहायला मदत 
गुरुजी म्हणायचे, " यार , माझे केली. ही माणसे म्हणजेच आपली 
कलासाहित्य तर निर्जीवच असते. त्यांना मी कलासाधना आणि साहित्य आहेत , असे 
देईल तो आकार ते बिचारे घेते . त्यांना जीव ज्यांनी मानले तो बाबा आमटे हाच खरा 
नसल्याने, वेदना नसल्याने ते काहीही माझ्या दृष्टीने कलावंत आहे. 
तक्रारही करत नाही आणि त्यामुळे माझे " खरं सांगू ? बाबांची ओळख झाली 
काम तर फारच सोपे होते . अशा त्यांचं काम बघितलं अन माझं मन अंतर्मुख 
साहित्यातून मी काही तरी उपद्व्याप करत - झालं . माझ्या मनात तेव्हा उरलासुरला 
असतो आणि तुम्ही लोक मला कलावंत देखील जो अहंकार असेल तोही पण गळून 
म्हणत असता. " 

पडला. " गुरुजी सांगत होते. 
बाबा आमटेंच्या आनंदवनात 

आनंदवनाच्या मित्रमेळाव्यात मग गुरुजी 
मित्रमेळाव्याच्या निमित्ताने मी आणि । नेहमी यायला लागले. गुरुजींचे व्यक्तिमत्त्व , 
राहलजी गेलो होतो. बाबांशी ओळख त्यांची मृदुभाषा ही सगळ्या आनंदवनातील 
झाली, त्यांचे आनंदवनातले महारोग्यांसाठी लोकांशी जवळीक साधू लागली . 
त्यांनी केलेले काम पाहिले अन मी प्रभावित आजूबाजूच्या परिसरातील दगडधोंडे, पाने, 
झालो यार. 

फांद्या , झाडांच्या सावल्या याच्यातदेखील 
ज्यांची नाके झिजलेली आहेत , कसे चित्र किंवा शिल्प दडलेले आहे, हे 
हातापायांची बोटं सडलेली आहेत. चेहऱ्याने जसे गुरुजींनी दाखवायला सुरवात केली 
विद्रूप झालेल्या आणि मनाने खचलेल्या तशी आनंदवनातल्या व आजूबाजूच्या 


शासननिराकासाप्ताहिक सकाळ . दिवाळी २००२ . १२७ 


सर्वसामान्य माणसांनादेखील आत्मविश्वास संच घेऊन आले होते. मित्रमेळाव्यातील र वाटत होती, की लोक काय म्हणतील, की 
आला. तेही आपल्याला सापडणारे दगड एका रात्री त्यांचा नाट्यप्रयोगही झाला . बघा, मुलगा कसा छान छान व्यवस्थित गल 
किंवा पाने , फांद्या घेऊन येऊन गुरुजींना __ आनंदवनात सर्वांच्या राहण्याची राहतोय. अन त्याचा बाप बघा कसा गाना 
त्यात दिसणारे चित्र किंवाशिल्प दाखवू व्यवस्था अगदी चोख होती . दुपारचे जेवण राहतोय ? आणि म्हणून मग मी त्याची लाय 
लागले आणि गुरुजीदेखील प्रत्येकाचे कौतुक झाल्यावर शेवाळकर, गुरुजी , राहलजी यांचा ओळख करून नाही दिली. 
करून त्यांना प्रोत्साहन देत राहिले . कुणाच्या तरी खोलीवर गप्पांचा अड्डा सुरू गुरुजींच्या या मिस्कील उत्तराने सर्व जण 

बाबा आमटेंचा मोठा मुलगा डॉ. विकास व्हायचा. माझ्यासारख्या ज्युनिअर मनसोक्त हसले . 
आमटे हादेखील आपली नेहमीची कामे माणसाला निरनिराळ्या व्यक्तिमत्त्वांचे गुरुजींनी तेव्हा साधा खादीचा पोशाख । 
थोडी बाजूला ठेवून गुरुजींबरोबर गप्पा मारत किस्से ऐकण्यासाठी ती एक मोठी पर्वणीच . केलेला होता. बाबा आमटे मेधा पाटकरच्या 
आनंदवनात फिरत राहिला आणि त्यांनीही असायची आणि त्या वयात माझ्यावर नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या निमित्ताने 
चिंचाळकर गुरुजींना आपल्या गुरुस्थानी होणारा तो एक संस्कारही होता. 

आनंदवन सोडून मध्य प्रदेशमध्ये कसरावत 
स्थान दिले . 

पाहणे मंडळी राहत असलेल्या दोन येथे गेले आणि मग आनंदवनात दर वर्षी 
डॉ. प्रकाश आमटे हा डॉ . विकासचा इमारतींच्या मधल्या मोकळ्या जागेत भरणारा हा मित्रमेळावा बंद पडला. 
लहान भाऊ . तो माडिया , मुरीया आकाराने लहान पण रंगीत आणि फक्त 

मुंबईतले प्रदर्शन 
आदिवासींसाठी गडचिरोली जिल्ह्यात एकच माणूस राहू शकेल , असा एक तंबू 
भामरागड येथे काम करतो . संस्थेच्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होता . त्यात एक जीन 

जो प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंडुलकर यांना 
कामासाठी डॉ. विकास आमटेचे भामरागड , 

मध्य प्रदेश सरकारतर्फे दिला जाणारा 
पँट आणि टी शर्ट घालणारा कानात डूल । 
सोमनाथ जंगल यासारख्या ठिकाणी जाणे घातलेला, केस वाढवलेला, अंगाने 

कालिदास सन्मान वर्तमानपत्रांतून घोषित 
येणे होतच असते . अशा या जंगलातून 

झाला होता . त्या वेळी मी इंदूरला गुरुजींच्या 
सडपातळ असा तरुण पाहत होता . 
लहान मोठे विशिष्ट आकारांचे दगड, मोठ्या दोन दिवसांच्या मित्रमेळाव्यात स्थानिक 

घरीच होतो. गुरुजी मला म्हणाले , " बरं का 

रे यार , परवा सकाळी लवकर उठून 
झाडांचे कापलेले बुंधे, बांबूच्या झाडाच्या माणसांचा आखाडा व पाहणे मंडळींची 
मळ्या यासारखे बरेच साहित्य एकत्र करून नाटक , गाणी वगैरे कार्यक्रम झाले . 

आपल्याला भोपाळला तेंडुलकरांच्या 
या वस्तूंचेच नैसर्गिक चित्र व शिल्पांचे मित्र मेळावा संपला . सर्व मंडळी आता 

कालिदास सन्मान समारंभास जायचे आहे . " 
एक कायमस्वरूपी प्रदर्शन गुरुजींच्या प्रेरणेने परतीच्या मार्गावर निघाली . या सर्व 

ठरल्याप्रमाणे सकाळी लवकर उठून मी 
डॉ . विकास आमटेने आनंदवनात उभे केले जान्यामान्या माणसांना रेल्वे स्टेशनवर 

गुरुजींबरोबर बसने भोपाळला गेलो . 
आहे. 

सोडण्यासाठी आनंदवनातन बसची व्यवस्था तेंडुलकरांची राहण्याची व्यवस्था जेथे केली 
_ _ मित्रमंडळाच्या निमित्ताने बाबा आमटे केलेली होती. गरुजींसकट सर्व जण बसमध्ये होता तिथ जाऊन आम्हा त्याना भटला. 
यांचे भारतभरातले आणि विविध क्षेत्रांत जाऊन बसले. तंबूमध्ये राहणारा तो तरुण 

अत्यंत अनपेक्षितपणे मी व गुरुजीत्यान 
काम करणारे मान्यवर नामांकित आनंदवनात मुलगाही लगबगीने आपले सामान घेऊन 

ठिकाणी भेटल्याने तेंडुलकरांनाही आनंद 
जमत असत. एका मित्रमेळाव्यात पुण्याहून बसमध्ये चढला . 

झाला. त्यांचं अभिनंदन आम्ही केलं . मी 
पु. ल ., सुनीताबाई, मुकुंदराव व शांताबाई स्वतः बाबा साधनाताई , डॉ . विकास , 

तेंडुलकरांबरोबरच कालिदास सन्मान 
किर्लोस्कर , भास्कर चंदावरकर , वसंतराव प्रकाश व त्यांचे कुटुंबीय , चित्रकार जयंत 

समारंभाच्या ठिकाणी गेलो. समारंभ 
देशपांडे, डॉ. संचेती आणि डॉ . रागिणी पाटील , आनंदवनातील कार्यकर्ते व 

संपल्यावर तेंडुलकरांबरोबर गप्पाही रंगल्या . 
भिंगारे ,निर्मलाताई व माधुरी पुरंदरे आल्या माझ्यासारखे इतर काही जण पाहण्यांना 

तेंडुलकर त्या वेळी मुंबईच्या 
होत्या . नागपूरहन राम शेवाळकर , रूपा निरोप देण्यासाठी बसपाशी उभे होते . 

अलियावरजंग या वांद्रयाच्या संस्थेच्या 
कुलकर्णी, पत्रकार सुरेश द्वादशीवार , तंबत राहणारा मलगा बसमध्ये चढताना एका प्रोजेक्टचं काम करीत होते . गुरुजीना 
चंद्रपूरहन लोकसत्तेचे व्यंगचित्रकार मनोहर पाहिल्यावर बाबांनी विचारलं , अरे , हा अन मला त्यांनी या प्रोजेक्टमध्ये 
सप्रे आलेले होते . इंदरहन गरुजी. राहलजी. कोण मलगा आहे ? बसमध्ये बसलेल्या त्याच्याबरोबर काम करण्याचा आफर दिला. 
बाबा डिके , कुमार गंधर्व व त्यांचे मित्र गुरुजींनी ते ऐकलं . गुरुजी पटकन बसमधून 

गुरुजींनी व मी लगेचच तेंडुलकरांना 
पद्मकुमार मंत्री, लंडनचा गुरुजींचा शिष्य खाली उतरले अन बाबांना म्हणाले, बाबा , 

मान्यताही दिली , पण पुढे अलियावरजंग 
चित्रकार वसंत चिंचवडकर , वसंत पोतदार हा माझा मुलगा दिलीप . ऑस्ट्रेलियामध्ये 

संस्थेच्या कामाच्या पद्धतीचे सरकारीकरण 
व इतर काही जण आले होते . मुंबईहून शिकायला होता . बाबा म्हणाले, गुरुजी, 

झाल्याने तेंडुलकरांनी हा प्रोजेक्ट सोडून 
आर्किटेक्ट शशी मेहता व त्यांचे मित्र ; तसेच अहो कमालच केली तुम्ही . अहो या दोन 

दिला ; पण या सगळ्या प्रकारात गुरुजींबरोबर 
आविष्कार या नाट्यसंस्थेचे अरविंद दिवसांत त्याची अन माझी साधी ओळख व तेंडुलकरांबरोबर काम करण्याची माझा 
सुलभा देशपांडे, श्री . व सौ . साखरदांडे तरी करून द्यायची की नाही ? 

संधी हकल्याने मला मात्र वाईट वाटत नाम 
यांच्या दर्गा झाली गौरी च्या कलावंतांचा गरुजी म्हणाले . बाबा. मला जरा भीतीच राहिल . मनाला रुखरुख राहिला . 


१२८ - साप्ताहिक सकाळ - दिवाळी २००२ 


E 


HI 


चिंचाळकर गुरुजींच्या कलाकृतीचे एक उभ्या आडव्या फ्रेम्सना चित्राचा आशय प्रदर्शन बघायला येणाऱ्या प्रेक्षकांमध्ये 
प्रदर्शन मुंबईच्या जहांगीर आर्ट गॅलरीत विचारात घेऊन आर्ट गॅलरीत लावताना उद्योगपती , पत्रकार , शास्त्रज्ञ , कलासमीक्षक , 
१९७७ मध्ये झाले. मुंबई गॅलरीचे बुकिंग त्याची क्रमवारी ठरवणे या स्वरूपाची कामे जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमधील विद्यार्थी 
गुरुजींवर प्रेम करणारा वसंत पोतदार याने तेव्हा माझ्याकडे होती . 

आणि सर्वसामान्य नागरिकही होते . 
अगोदरच करून ठेवले होते . अगोदरच्या जब याखेरीज माझ्याकडे आर्ट गॅलरीत - प्रदर्शनाच्या वेळी नेहमी या आर्ट गॅलरीत 
रविवारी चिंचाळकर गुरुजी व त्यांच्या या निरनिराळ्या ठिकाणी लावण्यासाठी ३- ४ पी . 

असणारी चमक धमक, रंगांची उधळण , 
कलाकृती या विषयावर या वसंतानेच यो पोस्टर्स तयार करण्याची व ही पोस्टर्स अमूर्त फॉर्मस यापैकी काहीच नव्हतं . होता 
महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये एक अप्रतिम लेख प्रदर्शनाच्या हॉलच्या बाहेर आणि आर्ट तो फक्त सरळसोट साधेपणा; पण त्यामुळेच 
छापून आणण्याची व्यवस्था अगोदरच गॅलरीतील रेस्टॉरंटमध्ये लावण्याची या प्रदर्शनाला स्वतःचे असे एक वेगळे 
केलेली होती . हा लेख तेव्हा खूपच गाजलाही जबाबदारी पण सोपवली होती . तर अस्तित्व आलेले होते . 
होता . 

रात्रभर हसत खिदळत, गप्पा मारत ही आर्ट स्कूलमध्ये विद्यार्थीकिंवा 
का या लेखामुळे गुरुजींच्या प्रदर्शनाबद्दल सर्व कामे चालू होती. यतीन भटने घरून सर्वसामान्य माणसे गुरुजींचे काम पाहून 
मुंबईच्या मराठी माणसाच्या मनात खूपच येताना दोन मोठे थर्मास भरून चहा स्तंभित झाली होती. ज्यांना या कामाबद्दल 
उत्सुकता निर्माण केली होती आणि स्वतः आणलेला होता. चहा बरोबर खाण्यासाठी किंवा कलाकारांबद्दल जिज्ञासा होती ते 
वसंत पोतदार मात्र तेव्हा कोलकत्त्याला बिस्किटे, चिवडा, चकल्या पण त्याच्या स्वतःहून गुरुजींची ओळख करून घेत होते. 
त्याच्या काही तरी कामानिमित्त निघून 

गुरुजी पण 
र गेला होता . निसार पर 

त्यांच्या शैलीत 
या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने गुरुजी , 

लोकांच्या प्रश्नांना 
राहुलजी आणि इंदूरचेत्यांचे मित्र . 

उत्तरे देत होते 
वणकर हे तिघे गुरुनाथ भट यांच्या घरी 

आणि त्यांच्याशी 
उतरले होते . गुरुनाथ भट हे तेव्हा टाटा 

संवाद साधत 
एक्सपोर्टमध्ये नोकरीला होते. मुंबईत 

होते. या सर्व 
वरळीला समुद्र महाल या उंच 

व्यवहारात 
इमारतीत त्यांचा आलिशान फ्लॅट होता . 

अनौपचारिकपणा 
जया या प्रदर्शनासाठी गुरुजींनी मला 

होता. 
मुंबईला बोलावून घेतले होते. मी मुंबईत 

या 
पोचल्यावर गुरुभटांच्या घरी गुरुजींना 

प्रदर्शनामध्ये 
फोन केला. गुरुजींनी मला रात्री ९ च्या 

गुरुजींनी 
सुमारास जहांगीर आर्ट गॅलरीत ये असें 

तटलेल्या हवाई 
सांगितले . शव नारळाच्या करवंट्यांपासून साकारलेल्या 

चपलेची केलेली मोनालिसा होती. लाकडी 
त्या रात्री अरुण केळकर नावाच्या माझ्या कलाकती 

खुर्चीच्या पाठीचे बनवलेले रामकृष्ण 
मित्राला घेऊन मी आर्ट गॅलरीत गेलो. या 

परमहंस होते . वाळलेल्या रंगीत पानांचे 
काळात अरुण केळकर हा चार्टर्ड 

आईने धाडल्या होत्या. मधून मधून श्री . एकमेकांवर चिकटवून कोलाज पद्धतीने 
अकाउंटंटची परीक्षा देत होता. तसेच नाट्य वणकर त्याचे वाटप करत होते . राहुलजी केलेले लँडस्केप होते . त्याच प्रकारे 
क्षेत्रातील प्रसिद्ध कला दिग्दर्शक आणि गुरुजीचे नई दुनियामधले किंवा 

खेड्यातील बाजाराला आलेला बायकांचा 
इंटिरियर डेकोरेटर रघुवीर तळाशिलकर नाट्यभारतीमधले किस्से सांगत होते . रात्री ग्रुप होता. गुरुजींनी स्वतःच्या फाटक्या 
यांच्याबरोबरही तो काम करत होता... तीन साडेतीनपर्यंत सर्व प्रदर्शन व पोस्टर्स बनियनपासुन बनवलेला येश ख्रिस्त होता 
निरनिराळ्या कलाकारांबरोबर रात्र रात्र जागून जागेवर लावून आम्ही आपापल्या नाही आणि तोही पूर्वी रेडिओच्या एरियलसाठी 
पडेल ते काम करण्याचा त्याचा अनुभव होता मुक्कामाच्या ठिकाणी परतलो. 

लाकडी क्रॉस वापरत त्यावर ठोकलेला 
आणि ती त्याला हौसही होती . 

या दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी व अरुण होता . 
राहलजी, गुरुजी, वणकर यांच्यात बरोबर केळकर ९ ॥ वाजताच जहांगीर आर्ट गॅलरीत गुरुजींच्या या प्रदर्शनाला भेट देणारे जे 
गुरुभटांचा मुलगा यतिन हाही प्रदर्शन बाड आलो. काल रात्री काम करणारी सर्वच टीम मान्यवर होते त्यात गुरुजींचे जुने मित्र भाई 
लावण्याच्या कामाच्या मदतीसाठी म्हणून परत जमली. प्रदर्शनाच्या उद्घाटनासाठी ( पी .एल.) हेही होते . त्यांनी या प्रदर्शनातून 
आर्ट गॅलरीत आलेला होता . 

गुरुजींचे मित्र व प्रसिद्ध गायक पं . कुमार गुरुजींनी प्लायवूडचे पापुद्रे काढून तयार 
चित्रांच्या फ्रेमा ठोकणे , गुरुजींच्या आर्ट गंधर्व हे सकाळी ११ वाजता आले . त्यांच्या केलेलं एक लँडस्केप विकत घेतलं . 
पिसेसना प्रॉपर पोझिशनमध्ये आणणे, तसेच हस्ते प्रदर्शनाचे औपचारिक उद्घाटन झाले . प्रदर्शन लावतेवेळी मदतीला असलेला 


- 


१३० - साप्ताहिक सकाळ - दिवाळी २००२ 


